अनुकंपा तत्वावर झासन सेवेत नियुक्ती देण्यासंदर्भात 
निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णय/परिपत्रक 
यांचे एकत्रिकरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्र :अकंपा १२१७/प्र.क्र.१०२/आठ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०४ ऑगस्ट, २०१८ 


वाचा 


१) शासन निर्णय क्रमांकः सामान्य प्रशासन विभाग, अकंपा-१२१७/प्र.क्र.१०२/आठ 
दिनांक २१.०९.२०१७. 
शासन शुध्दीपत्रक :- 
संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.३ वगळण्यात येत आहे. तसेच परिशिष्ट "अ 
अनुक्रमांक ३ (३) (इ) मधील "(उदाहरणादाखल काही कार्यकारी पदांची यादी -परिशिष्ट क)" हे शब्द व 
सोबतचे परिशिष्ट "क "वगळण्यात यावे. 
२. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८०४१५१७३४०४०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Geeta Rahul Kulk 


Geeta Rahul ण याण 


2.5.4.20=87e2e317e0d978442ac6b599d6a0abcf7 3fe7 17ee52994 
443a8509075101 


e 
ialNumber=92d474843b842720200d1a10946d5fc9348b9450 
U Nn | £867605a47d177207c9bd. Ger hi k 


(गीता कुलकर्णी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव, मलबार हिल मुंबई, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
३. मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, विधान भवन, मुंबई, 
५. सर्व सन्माननीय संसद सदस्य, 


शासन परिपत्रक क्रमांकः SHUT १२१७/प्र.क्र.१०२/आठ 


६. विधान सभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य. 
७. मा. मुख्य सचिव, 
रज 
र 


. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 

. सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
१०.प्रबंधक मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
११.प्रबंधक अपिल शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
१२.प्रबंधक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 
१३.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने), 
१४.प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय (विधानसभा) मुंबई, 
१५.सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, (विधान परिषद), मुंबई, 
१६.सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई, 
१७.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 
१८.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, मुंबई, 
१९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 
२०. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, मुंबई, 
२१.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
२२.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
२३.मुख्य लेखा परीक्षक (निवासी लेखे), कोकण भवन, नवी मुंबई, 
२४. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचाळनालय, मुंबई, (२ प्रती प्रसिध्दीकरिता) 
२५. सर्व विभागीय agenda जिल्हाधिकारी, 
२६.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
२७.निरनिराळया मंत्रालयीन विभागांच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख व कार्यालय 

प्रमुख, 

२८.सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, 
२९.सामान्य प्रशासन विभाग/का.३९,(महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्दीकरिता) 
३०. निवडनस्ती. (कार्यासन-८). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


